महापारेषण कंपनीशी संबंधित असलेल्या पारेषण 
नवीन पारेषण वाहिन्या उभारण्यासाठी विद्युत 
अधिनियम, २००३ च्या कलम ६८ अन्वये 
शासनाची पूर्व परवानगी देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ: १. संचालक (प्रकल्प) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, यांचे पत्र क्र. 
मराविपाकंम/सांका /पा.प्रा/१९८५, दिनांक ०८.०३.२०१९ 
२. शासन आदेशा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.०६/प्र.क्र.३१२/ऊर्जा-४ 
दिनांक २४.०८.२००६ 
३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.धोरण-२०१६/प्र.क्र.५२० /ऊर्जा-४ 
दिनांक ३१.०५.२०१७ 
प्रस्तावना :- 
भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ तसेच इंडियन टेलिग्राफ अधिनियम, 
१८८५ कलम १० (ड) अनुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशा क्र. ०६/प्र.क्र ३१२/ऊर्जा-४, दिनांक 
२४.०८.२००६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण(महापारेषण) कंपनीला पारेषण वाहिन्या व 
FARIA उभारणी संबंधात अधिकार प्राप्त आहेत. त्यानुसार महापारेषण कंपनीच्या उपरोक्त 
संदर्भीय पत्रानुसार महापारेषण कंपनीने मंजूर केलेल्या योजना अंतर्गत पारेषण वाहिन्या 
उभारण्यासाठी व उभारुन ठेवण्यासाठी विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम ६८ नुसार शासनाची 
पूर्वमान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने संदर्भाधिन दि.०८.०३.२०१९ च्या 
पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय : - 
भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ अन्वये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण 
कंपनीने संदर्भाधिन दि.०८.०३.२०१९ च्या प्रस्तावानुसार प्रस्तावित केलेल्या परिशिष्ट अव ब मधील 
योजनांना खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. वीज वाहिन्यांची उभारणी (प्रकरणपरत्वे) महापारेषण कंपनी अथवा संबंधित खाजगी वीज 
निर्मिती प्रकल्पधारक स्वखर्चाने विहित केलेल्या प्रमाणित पद्धतीने आणि ततक्ञांच्या 
मार्गदर्शनाखाली व पर्यवेक्षणाखाली करेल. तसेच संबंधित खाजगी वीज निर्मिती प्रकल्पधारक 
पारेषण वाहिन्या उभारणीचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर पारेषण वाहिन्या संचलन व सुव्यवस्था 
कामासाठी महापारेषण कंपनीकडे हस्तांतरीत करील. 

२. सदरच्या वीज वाहिन्यांचे संचलन व सुव्यवस्था महापारेषण कंपनी करील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 


३. सदरच्या वीज वाहिन्यांचा वापर महापारेषण कंपनी अथवा संबंधित ग्राहक यांनी ज्या 
प्रयोजनार्थ करावयाचा ठरविलेला आहे केवळ त्याच प्रयोजनासाठी करणे महापारेषण 
कंपनीवर वा संबंधित ग्राहकावर बंधनकारक असेल. 

४. सदरहू वीज वाहिन्या कार्यान्वित करण्यापूर्वी/प्रभारीत करण्यापूर्वी याबाबतच्या 
सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 

५. सदरहू वीज वाहिन्या उभारतांना वा उभारल्यानंतर संबंधित जागा मालकांच्या / शेतकऱ्यांच्या 
काही तक्रारी असल्यास, सक्षम प्राधिकाऱयांसमवेत विचार विनिमय करुन तक्रारींचे 
यथायोग्यरित्या निराकरण करण्याची जबाबदारी महापारेषण कंपनीची अथवा संबंधित 
ग्राहकाची असेल. 

६. सदरहू वीज वाहिनी उभारणे व उभारुन ठेवणे या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले सर्व परवाने 
मिळविणे, विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे तसेच शासनाचे विविध प्राधिकरण / 
विभाग/वीज नियामक आयोग, भार प्रेषण केंद्र इ. चे इतर प्रचलित नियम त्याचप्रमाणे 
शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नियम व अटी कंपनीवर बंधनकारक राहतील. 

७. विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम ६८ मधील अटी व शार्ती व त्यात वेळोवेळी होणारे बदल, 
तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१६/प्र.क्र.५२०/ऊर्जा-४, दिनांक ३१.०५.२०१७ 
मधील अटी व शर्ती तसेच राज्य शासन व केंद्र शासनाची अति उच्चदाब पारेषण 
वाहिन्यांसंबंधीची वेळोवेळी जाहीर झालेली / होणारी मार्गदर्शक तत्वे व धोरणे सदरहू पारेषण 
वाहिन्यास लागू राहतील. 

८. सदरहू परवान्याचा कालावधी परवानापत्र दिल्यापासून २५ वर्षाचा असेल, तदृनंतर सदरहू 
परवानगी आपोआप संपुष्टात येईल. 

९. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०३१२०९११३४१० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Uddhav Dattatraya Walunj 


Uddhav Dattatraya DN: CN = Uddhav Dattatraya Walunj, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
W | 1 Maharashtra, OU = IE and L(Energy) 
a U nj Date: 2019.09.03 12:21:24 +05'30' 


(3.4. वाळुंज) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., 
प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (Gd), मुंबई-४०००५१ 
२. संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., 
VHRR, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (Gd), मुंबई-४०००५१ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 


३. सचिव, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, १३ वा मजला जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई-४०० ००५. 

४. मुख्य विद्युत वितरण अभियंता-२ रा मजला, विद्युत विभाग, मुख्य कार्यालय, पार्सल 
कार्यालय इमारत, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई- ४०० ००१ 

५. मे.एस.टी.टेळीमिडीया ग्लोबल डेटा सेंटर, इंडिया प्रा.लि. सी-२१,व सी-३६,जी. ब्लॉक, 
वांद्र -कुर्ला संकुल,वांद्रे (पूर्वी- मुंबई-४०० ०५१ 

६. संचालक,सी.पी.आर.आय.एस.टी.डी.एस.गोविंदपुरा, भोपाळ -४६२०२३ (म.प्र, 

७. निवडनस्ती (ऊर्जा-४). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 


झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ दि. ०३.०९.२०१९ 


परिशिष्ट-अ 


महापारेषण कंपनीने त्यांच्या योजने अंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 


योजनेचा Tales योजने अंतर्गत असलेल्या वाहिनीचा मान्यता क्र. व 
तपशील दिनांक 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ११० |() जयसिपूर उपकेंद्र ते लोकेडननं. 92 | १३०/१० 
के.व्ही. कुरुंदवाड [पर्यंत १३२ के.व्ही.दुहेरी वाहिनी दुहेरी | दि.२७.०८.२०१८ 
उपकेंद्राला दुसरा स्त्रोत |मनोऱ्यावर उभारणे - १३.७५ कि.मी. 
उपलब्ध करण्यासाठी ११० [(ii) सध्या अस्तित्वात असलेल्या मिरज 
के.व्ही. जयसिंगपूर उपकेंद्रते - कुरुंदवाड एकेरी वाहिनी दुहेरी 
११० के.व्ही. कुरुंदवाड ARM दुसरा परिपथ लोकेशन नं. 
उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. १२ तेकुरुंदवाड पर्यंत उभारणे - १९.५० 
ची लिंक उभारणे. कि.मी. 
(ii) कुरुंदवाड उपकेंद्रापर्यंत ११० 
के.व्ही. दुहेरी वाहिनी agua 
FART उभारणे - ०.५० कि.मी. 
(४ जयसिंगपूर उपकेंद्र ते rhe नं. 
७१-७२ पर्यंत १३२ के.व्ही. एकेरी 
वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे - 
४.४० कि.मी. (अस्तित्वात असलेली 
११० के.व्ही. जयसिंगपूर उपकेंद्र ते 
लोकेडान नं. १२ पर्यंत ११० के.व्ही. 
एकेरी वाहिनी एकेरी मनोऱ्यावरुन 
काढून टाकणे - १३.७५ कि.मी. (vi) 
जयसिंगपूर उपकेंद्र ते इचलकरंजी 
उपकेंद्रापर्यंत अस्तित्वात असलेली 
११० के.व्ही. एकेरी वाहिनी एकेरी 
मनोर्‍्यावरुन काढून टाकणे- ०४.४० 
कि.मी. 
बीड आणि परभणी १३२ के.व्ही. माजलगाव उपकेंद्र ते १३०/११ 
जिल्ह्यातील १३२ के.व्ही. | १३२ के.व्ही. पाथरी उपकेंद्रापर्यंत १३२ | दि.२७.०८.२०१८ 
माजलगाव उपकेंद्रा पासून | के.व्ही. एकेरी वाहिनी दुहेरी परिपथ 
ते १३२ के.व्ही. पाथरी | मनोऱ्यावर उभारणी करणे-३५.५ 
उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. | कि.मी. 
एकेरी वाहिनी दुहेरी 
FARTS उभारणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 


३ | औरंगाबाद जिल्ह्यात २२० | १३२के.व्ही.शेंद्रासचिकलठाणा १३०/१२, 
के.व्ही. शोंद्रा उपकेंद्र ते | वाहिनीपासून ५००७ उच्च अम्पासिटी | दि.२७.०८.२०१८ 
चिकलठाणा मोनोपोल एक पथ | कंडक्टर मोनोपोल संरचनाचा वापर 
१३२ के.व्ही. वाहिनी ACCC | करुन १३२ के.व्ही. एकपथीय वाहिनी 
कंडक्टरसह उभारणे. उभारणे- १२ कि.मी. 

४ | पालघर जिल्ह्यातील | प्रस्तावित Yoo के.व्ही. कामन | १३०/१८, 
१००/२२ के.व्ही. HAA) उपकेंद्रासाठी १०० के.व्ही. पडघे -वसई | दि.२७.०८.२०१८ 
(GIS) उपकेंद्र उभारणे. वाहिनीवर लिलो पध्दतीने वाहिनी भूमिगत 

केबल टाकून उभारणे-१.५ कि.मी. 

५ | गोंदिया जिल्ह्यातील १३२/ | प्रस्तावित १३२ के.व्ही. देवरी | १३१/०६ 
३३ के.व्ही. देवरी उपकेंद्र | उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही. गोंदिया - | दि.०२.११.२०१८ 
उभारणे. आमगाव (ckt-ll) वाहिनीवर लिलो 

पध्दतीने १३२ के.व्ही. वाहिनी उभारणे- 
४१ कि.मी.(अ) देवरी उपकेंद्राच्या बाजूस 
१३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी बहुपथ 
मनोऱ्यावर उभारणे-३ कि.मी. (बो 
प्रस्तावित १३२ के.व्ही. देवरी उपकेंद्र ते 
लिलो पॉईंटपर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी 
वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे - ३८ 
कि.मी. 

६ | पालघर जिल्ह्यात २२०/२२ | २२० के.व्ही. चिकल डोंगरी उपकेंद्रासाठी ।१३१/०७, 
के.व्ही. विरार पश्चिम | अस्तित्वात असलेल्या २२० के.व्ही. | दि.०२.११.२०१८ 
(चिकलडोंगरी) उपकेंद्र | बोईसर (>90॥_)-वसई वाहिनीवर लिलो 
उभारणे. पध्दतीने वाहिनी उभारणे - १२ कि.मी. 

७ | नागपूर जिल्ह्यातील १३२/ | १३२ के.व्ही.मनकापूर-हिंगणा-| | १३१/०८ 
३३ के.व्ही. लेंद्रापारक | वाहिनीवर लिलो पध्दतीने १३२ के.व्ही. | दि.०२.११.२०१८ 
GIS/Modular GIS | वाहिनी उभारणे - ७.७४६ कि.मी. (a) 
उपकेंद्र उभारणे. प्रस्तावित १३२ के.व्ही. लेंद्रा पार्कसाठी 

१३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी दुहेरी 
AAT उभारणे- ३.२५ कि.मी (बो 
भूमिगत केबल - ४.५ कि.मी. 

८ | गडचिरोली जिल्ह्यात १३२/ | १३२ के.व्ही. किस्तामपेठ (तेलगंणा) | १३१/०९, 

३३ के.व्ही. सिरोंचा उपकेंद्र | उपकेंद्रापासून १३२ के.व्ही. सिरोंचा | दि.०२.११.२०१८ 
उभारणे. (प्रस्तावितो उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ 

मनोऱ्यावर एकपथ वाहिनी उभारणे - 

३५ कि.मी. 

९ | पुणे जिल्ह्यातील वानवडी | १३२ के.व्ही. कोथरुड - फुरसुंगी | १३१/३८ 
येथे मिलिटरी हॉस्पिटल । वाहिनीवर लिलो पध्दतीने १३२ के.व्ही. | दि.०२.११.२०१८ 
(CTC) जवळ 932/22 दुहेरी वाहिनी भूमिगत केबल टाकून 
के.व्ही.७॥5 उपकेंद्र उभारणे- ४.५ कि.मी. 
उभारणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 


i ठाणे जिल्ह्यात २२०/२२ | २२० के.व्ही. कळवा - बापगाव | 939/38, 
के.व्ही. मानकोली (भिवंडी) | वाहिनीवर लिलो पध्दतीने वाहिनी | दि.०२.११.२०१८ 
(GIS) उपकेंद्र उभारणे. उभारणे - ३०० मीटर. 

; ठाणे जिल्ह्यातील 990/22 | प्रस्तावित ११० के.व्ही. गायकवाडपाडा | १३१/४० 
के.व्ही. गायकवाडपाडा | उपकेंद्रासाठी ११० के.व्ही. अंबरनाथ - | दि.०२.११.२०१८ 
(GIS) उपकेंद्र उभारणे. नेतीवळी (Kalyan) (Tata Power) 

वाहिनीच्या एकापथावर लिलो 
पध्दतीने अ.उ.दा. केबल टाकून 
वाहिनी उभारणे- १ कि.मी. 

१२ | हिंगोली जिल्ह्यात २२०/१३२ | २२० के.व्ही. गिरवळी -हिगोली | १३१/४५ 
के.व्ही. कुरुंदा (GIS) | वाहिनीच्या पथावर 220 के.व्ही. कुरुंदा | दि.०२.११.२०१८ 
उपकेंद्रउभारणे. कामाच्या | उपकेंद्रापर्यंत ळिलो पध्दतीने वाहिनी 
स्वरुपात सुधारणा आणि | उभारणे - २५ कि.मी. 
मंडळ ठराव क्रमांकामध्ये 
बदल. 

१३ | नागपूर जिल्ह्यात २२० | ४००/२२० के.व्ही. कोराडी-॥ उपकेंद्रते । १३१/६१ 

के.व्ही. खापरखेडा उपकेंद्रा | २२० के.व्ही. उप्पलवाडी उपकेंद्र - २२० | दि.०२.११.२०१८ 
पासूनते २२० के.व्ही. | के.व्ही. द्विपथ भूमिगत केबल - ४ कि.मी. 
उप्पलवाडी उपकेंद्रापर्यंत | | आणि ओव्हरहेड वाहिनी - ३.५ कि.मी. 
२२० के.व्ही. द्विपथ 
वाहिनीच्या ऐवजी ४००/२२० 
के.व्ही. कोराडी-॥ 
उपकेंद्रापासून २२० के.व्ही. 
उप्पलवाडी उपकेंद्रापर्यंत 
२२० के.व्ही. द्विपथ वाहिनी 
उभारणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 


शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ 


परिशिष्ट -ब 


महापारेषण कंपनीने समर्पित वितरण सुविधा (डी.डी.एफ.) अंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 


योजनेचा तपशील 


योजने अंतर्गत असलेल्या वाहिन्यांचा 
तपशील 


मान्यता क्र. व दि. 


पुणे जिल्ह्यातील दौड - 
बारामती भागातील शिरसाई 
(बारामती) येथे मे. भारतीय 
रेल्वेच्या मध्य रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही. 
क्षमतेवर ९ मे. deal पुरवठा 
करणेबाबत. 


२२० के.व्ही. एकपथ वाहिनीची द्विपथ 
मनोऱ्यावर २२० के.व्ही. शिरसुफळ 
उपकेंद्रापासून प्रस्तावित २२० के.व्ही. 
शिरसाई (बारामती) कर्षण उपकेंद्रा पर्यंत 
उभारणी करणे -३.५ कि.मी. 


CMD/MSETCL/ 


९९९, 
दि. ०९.१०.२०१८ 


पालघर जिल्ह्यातील पाळघर 
येथे डी.डी. एफ योजने 
अंतर्गत मे. मुंबई रेल्वे विकास 
कॉर्पोरेशन लि.च्या रेल्वे 
ey उपकेंद्रा करिता 
अतिरिक्‍त क्षमतेचा १३२ 
के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा 
करणेबाबत. 


१३२ के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची नविन 
स्थलांतरित १३२ के.व्ही. पालघर कर्षण 
उपकेंद्रा पर्यत उभारणी करणे - ०.६ 
कि.मी. 


MSETCL/Dir(O)/ 
१९१६, 
दि. २९.१०.२०१८ 


पुणे जिल्ह्यातील आळंदी, 
दिधी, ता. हवेली येथे मे. एस. 
टी . टेलिमिडीया ग्लोबल 
डाटा सेंटर्स इंडिया प्रा.लि. 
साठी २२० के.व्ही. क्षमतेवर 
५४ मे. वॅटचा पुरवठा 
करणेबाबत. 


२२० के.व्ही. द्विपथ भूमिगत केबल 
वाहिनीची २२० के.व्ही. व्ही. एस. 
एन.एल. उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित 
२२० के.व्ही. एस. टी. टेलिमिडीया 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे - ०.४ 
कि.मी. 


CMD/MSETCL/ 
9920, 
दि. 3०.११.२०१८ 


नाशिक जिल्ह्यातील 
शिलापूर येथे सी. पी. आर. 
आय. च्या आगामी प्रादेशिक 
चाचणी उपकेंद्रासाठी २२० 
के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा 
करणेबाबत. 


२२० के.व्ही. नाशिक - नवसारी 
वाहिनीवर मनोरा क्र. १९ ते प्रस्तावित 
शिलापूर उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ अरुंद/ 
मोनोपोलळ मनोऱर्‍्यावर द्विपथ लिलो 
वाहिनीची उभारणी करणे - ४.९ कि.मी. 


CMD/MSETCL/ 
११०८, 
दि. १२.१२.२०१८ 


Uddhav 


Digitally signed by Uddhav Dattatraya 
‘alun| 


CN = Uddhav Dattatraya Walunj, C 


DN 
Maharashtra, O = Government 
Dattatraya Walunj Of Maharashtra, OU = IE and L(Energy) 


Date: 2019.09.03 12:21:46 +0: 


(उ.द. वाळुंज) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


